केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली 
गुंतवणीसाठी विशेष सहाय्य 
योजनेंतर्गत जल जीवन 
मिशनकरीता निधी वितरणाबाबत 
(लेखाशीर्ष ४२१५ ०१५२) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि - २०२२/प्र.क्र.८८/पापु १० 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
HIPS मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई 
तारीख: २८ मार्च,२०२३ 


वाचा- 
१. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.5.९०.४४ (9)/PF-S/2022-23 (CAPEX), MAHARASHTRA, दि.०६.०४.२०२२ 
२. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. F.No.¥¥ (9)/PF-S/2022-23 (CAPEX), MAHARASHTRA, दि.२०.०७.२०२२ 
३. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.जजीमि २०२२/ प्र.क्र.७०२/ AY १०, दि.०३.०१.२०२३ 
४. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. F.No.¥¥ (9)/PF-S/2022-23 (CAPEX),MAHARASHTRA, SACE -५८, 
दि.२७.०३.२०२३ 


प्रस्तावना- 
केंद्र शासनाने राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत ५० वर्ष मुदतीचे 


बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय dao आहे. याबाबत केंद्र शासनाने संदर्मिय क्र.१ 


दि.०६.०४.२०२२ अन्वये निर्गमित मार्गदर्शक सूचनेतील क्र.९ - भाग-१ मधील कर्जाच्या रकमेतील ५ 


टक्के निधी जल जीवन Far अंतर्गत समरुप राज्य हिऊड्याच्या तरतुदीकरीता उपलब्ध करण्याबाबत 


नमुद आहे. त्यानुसार विभागाच्या अधिनस्त जल जीवन मिशनकरीता विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत वित्त 


विभागामार्फत केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. 


संदर्भिय क्र.२ च्या पत्रान्वये जळ जीवन Par अंतर्गत 29 योजनांकरीता रु.१७७.४६ कोटी 


भांडवली कर्जास मंजुरीबाबत कळविण्यात आले आहे. केंद्र शासनामार्फ़त उक्त योजनेंतर्गत जळ 


जीवन PRM कार्यक्रमाकरीता मंजुर रु.१७७.४६ कोटी इतक्या निधीपैकी प्राप्त रु.८८.७३ कोटी (५० 


टक्के) इतका निधी यापूर्वी संदर्भिय क्र.३ दि.०३.०१.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य पाणी व 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि २०२२/प्र.क्र.८८/ पापु Yo 


स्वच्छता Para वितरित करण्यात आला होता. आत, संदर्भिय क्र.४ दि.२७.०३.२०२३ रोजीच्या 


आदेशान्वये केंद्र शासानाने उक्त योजनेंतर्गत विभागास रु.८८.७३ कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन 


दिला आहे. सदरचा निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत जळ 


जीवन मिडठानकरीता वितरीत केलेला रु.८८.७३ कोटी (अक्षरी- रुपये अठ्ठ्याऐंशी कोटी त्र्याहात्तर लक्ष 


wed) इतका निधी सोबतच्या परिशिष्टात नमुद २१ योजनांकरीता मंजुर व अर्थसंकल्पिय अंदाज, 


वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


2. हा निधी राज्य पाणी व स्वच्छता Fa (Jal Jeevan Mission Maharashtra Escrow 


Account) या नावाने उघडण्यात आलेल्या एच.डी.एफ.सी.बँक लिमिटेड, cara पाली, ठाणे (IFSC 


Code- 97७००००१४६) येथील खाते क्र.५०१००५३०८६०६०७ मध्ये जमा करण्यात यावा. हा निधी 


जमा झाल्यानंतर पुढील सर्व आवश्‍यक कार्यवाही मिशन संचाळक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिहान 


यांच्याद्वारे करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर रक्‍कम आहरित करण्यासाठी (पी.एफ.एम.एस. योजना केंद्र सांकेतांक ९१५० व 


राज्य सांकेतांक MH ३९९) आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून अवर सचिव (रोखझाखा) यांना व 


नियंत्रक अधिकारी म्हणून उप सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत 


करण्यात येत आहे. सदर रक्‍कम आहरण व संवितरण अधिकारी तथा अवर सचिव (रोखशाखा), पाणी 


पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी एच.डी.एफ.सी.बँक लिमिटेड, तलाव पाली, ठाणे 


(IFSC Code- HDFCo0004yg) येथील खाते क्र.५०१००५३०८६०६०७ मध्ये जमा करावी. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि २०२२/प्र.क्र.८८/ पापु Yo 


Ep केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणीसाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत जळ जीवन 


मिशनकरीता वितरित करण्यात येणारा रु.८८.७३ कोटी (अक्षरी- रुपये अड्ड्याऐंशी कोटी त्र्याहात्तर 


लक्ष फक्त) इतका निधी केवळ सोबतच्या परिशिष्टात नमुद २१ योजनांकरीताच विहीत मर्यादेत 


खर्च करण्यात यावा. हा निधी तातडीने खर्च करण्याकरीता far संचाळक (जल जीवन far, 


राज्य पाणी व स्वच्छता मिठान व सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अंतिमत: जबाबदार 


राहतील. 


प. या योजनेंतर्गत मंजुर एकुण रु.१७७.४६ कोटी रक्कम ही दि.३१.०३.२०२२ पूर्वी खर्च 


करावयाची असल्याने vad वितरित निधी त्वरित खर्च होईल यादृष्टीने नियोजन करण्यात यावे. 


ग; विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत प्राप्त सदर निधी व त्यातुन योजनानिहाय झालेल्या खर्चाची नोंद 


राज्य पाणी व स्वच्छता मिठानने स्वतंत्रपणे ठेवावी व सदर रक्‍कम खर्च झाल्यावर स्वतंत्रपणे त्याचे 


उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास त्वरित सादर करावे. 


७. या योजनेवर होणारा खर्च सन 2022-2023 या वित्तीय वर्षामध्ये मागणी क्र.वाय-६, ४२१५ 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता यावरील भांडवली खर्च, ०१ पाणी पुरवठा, १०२ ग्रामीण पाणी पुरवठा, (०१) 


केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत बिनव्याजी कर्ज, (०१) 


(०१ जल जीवन अभियान (कार्यक्रम), ३५ भांडवली मत्तेकरीता अनुदान (४२१५ ०१५२) या 


लेखाशीर्षाखालील मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 


८. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 


दि.०४.०४.२०२२ नुसार या विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. वित्त 


विभागाच्या दि. ०४.०४.२०२२ रोजीच्या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मधील 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि २०२२/प्र.क्र.८८/ UY Yo 


तपासणी सूचीतील अनुक्रमांक १ ते १० मधील अटी व शर्तीची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात 


येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२७१२१८३४१९२८ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


८. 
र्‌. 


Digitally signed by PRASAD SWAMI 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WATER SUPPLY AND SANITATION 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=aaf002dc55f52d8292cd1b600e0a80b 
7cf51b57c6f840c909¢76407640c157f4, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=8D84D41A9008354A0AF034B55 
1119753B7D1C967B179AC7110EAA1867A1600 
49, cn=PRASAD SWAMI 

Date: 2023.03.28 18:39:07 +05'30" 


(प्रसाद स्वामी) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


मा.प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई/ २- नागपूर 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 

मिशन संचालक (जल जीवन fam), राज्य पाणी व स्वच्छता FR, बेलापूर 


. विभागीय आयुक्‍त, कोकण/अमरावती/नागपूर/औरंगाबाद/कोकण/नाशिक विभाग 
. मुख्य अभियंता,महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,  ठाणे/पुणे/नाशिक/ 


अमरावती/नागपूर/औरंगाबाद 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती/नाशिक/जळगाव/ 
अहमदनगर/पुणे/लातुर 

अधिक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता,महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग 

कार्यासन पापु-०४/२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०.निवडनस्ती (पाप 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि २०२२/प्र.क्र.८८/ UY Yo 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.जजीमि २०२२/ प्र.क्र.८८/ WY १० सोबतचे 
परिशिष्ट 


Approved capital expenditure on project under Part-I of the Scheme for Special Assistance to 
States for Capital Investment for 2022-23 pertaining to Water Supply and Sanitation under Jal 
Jeevan Mission 


Special 
SI. No. (as Whether | Unpaid Capital assistance 
SI. per : F bill (Loan) | Implementing 
Name of Project New or bill (if 
No. proposal Ousoin any) (State | approved Agency 
list) Some: y Share) | by DoE, 
MoF 
(A): Projects under Jal Jeevan Mission (JJM) 
Dist- Amravati 
83 Villages RWSS, Tal. छा 
Achalpur and Chandar Bazaar 808 
1 1 22.12 22.12 | MJP 
Nandgaon Peth and 32 villages Oude 
2 2 | RWSS, Tal Amravati 6: 20.43 20.43 | MJP 
Total for Amravati शिका 42.55 42.55 
Dist-Pune 
3 2 | Peth RWSS New 6.28 6328 | MJP 
A > -- | Koregaon Bhima WSS New 5.96 5.96 | MJP 
Total for Pune | | 12.23 12.23 
Dist-Ahmednagar 
Brahmani and 6 villages Cason 
5 1 | RWSS Tal. Rahuri ele 13.47 13.47 | MJP 
Aug Mirajgaon WSS. Tal. > 
"| 2 | Karjat 0050106 5.71 5.71 | MJP 
Nimgaon Bhojapur and 3 
villages RWSS, Tal Ongoing 
7 3 | Sangamner 5.62 5.62 | MJP 
| 3 | 5 | Samsherpur & 2 Villages WSS | New 5.72 5.72 | MJP 
| 9| |g | Singnapur WSS New 8.87 8.87 | MJP 
10 7 | Wari Kanhegaon RW New 5.53 5.53 | MJP 
Hanumantgaon & Pathare Bk 
11 10 | RRWSS Tal- Rahata New 6.37 6.37 | MJP 
12 11 | Lohgaon WSS Tal- Rahata New 6.38 6.38 | MJP 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि २०२२/प्र.क्र.८८/ पापु Yo 


Songzon& Dhanore RRWSS 
13 12 | Tal- Rahuri New 7.63 7.63 | MJP 
Total for Ahmednagar 65.3 65.3 
Dist-Nashik 
14 1 | Nampur and 4 villages RWSS_| Ongoing | 6 | | ig | MJP 
mess 25 villages Onsite 
15 2 | RWSS Tal. Malegaon 5.73 5.73 | MJP 
16 |g | Malegaon Maparwadi WSS New 72 7.2 | MJP 
17 | 8| Waghera & 14 RRWSS New 7.05 7.05 | MJP 
Total for Nashik 25.97 25.97 
Dist-Jalgaon 
Pahur Peth and Pahur Kasbe 2 
18 1 | villages RWSS. Tal Jamner Ongoing 8.54 8.54 | MJP 
Takli Pra Chalisgaon WSS. 
19 2 | Tal Chalisgaon Ongoing 5.33 5.33 | MJP 
Total for Jalgaon 13.87 13.87 
Dist-Latur 
20 1 | Hadolati 18 villages RWSS Ongoing 11.35 11.37 | MJP 
21 2 | Arvi WSS Ongoing 6.17 6.17 | MJP 
Total for Latur 17.52 17.52 
(A) Total for 21 Schemes of Water Supply and 
Sanitation under (JJM) having capital outlay 2 
RSS तय 177.46 |__177.46 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


